कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र सहायक कक्ष 
अधिकाऱ्यांच्या अंतरिम सामायिक ज्येष्ठतासूचीमध्ये 
सुधारणा करणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः कअनि-११२३/प्र.क्र.३९/प्रशा-२ (१४ब) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: - ०८ जानेवारी, २०२४ 


परिपत्रक:- 


कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी पात्र सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांच्या दिनांक ०१.०१.२०२०, ०१.०१.२०२१ 
०१.०१.२०२२ व ०१.०१.२०२३ च्या अंतरिम सामायिक ज्येष्ठतासूच्या खाळील परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आल्या 
आहेत. सदरहू ज्येष्ठतासूचीतील श्री.र.कृ.मेरगु, सहायक कक्ष अधिकारी यांच्या Redd बदल होत असल्याने, 
त्यांना ०३.०६.२०१६ हा सुधारीत ज्येष्ठतेचा दिनांक देण्यात येत असून खालीलप्रमाणे त्यांचा त्या-त्या ज्येष्ठतासूचीत 
रकाना क्र.६ मध्ये दर्शविल्यानुसार ज्येष्ठता क्रम राहील. 


अ. क्र. | ज्येष्ठता सूची परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठतासूची अंतरिम अंतरिम 
वर्ष प्रसिध्द केल्याचा ज्येष्ठता ज्येष्ठतासूचीत 
दिनांक सृचीतील =| सुधारित ज्येष्ठता 
ज्येष्ठता क्रमांक क्रमांक 
ea 2 3 1 छे 4 द 
१. | 09.09.2020 | कअनि-११२१/प्र.क्र.१९/१४ब | ०९.०७.२०२१ ८५५ विकि 
२. | 09.09.2029 | कअनि-११२२/प्र.क्र.३३/१४ब | १२.०५.२०२२ ७७८ rs 
३. | 09.09.2022 | कअनि-११२२/प्र.क्र.६०/१४ब | 02.99.2022 ८१८ ८९४-अ 
४. | 09.09.2023 | कअनि-११२३/प्रक्र.३९/१४ब | ३१.०५.२०२३ ८०९ १०१२-अ 
2. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०१०८१५३८००८५०७ असा आहे. हा area डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0c6f092192cae76ac289eef2587c5f28373c6e445e4552e27 
b340b424d48717c, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


JADHAV crete य son 
(वि.र.जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.र.कृ.मेरगु, सहायक कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
प्रत, 


१) अ.मु.स/प्रधान सचिव/सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२) कक्ष अधिकारी, (कार्यासन प्रशा-१ व प्रशा-३), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
3) निवड नस्ती/प्रशा-२ (१४ब) 


